RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ४, अंक १३ ] 


सोमवार , मार्च १२, २०१८ / फाल्गुन २१, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०.- दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणा- या वर्षाच्या कामांसाठी 
राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी विवक्षित रकमा देणे व त्यांचे विनियोजन करणे यांस अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी 
अधिनियम . 


पृष्ठे 
१ - ९ 


दिनांक ९ मार्च २०१८ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमतीदिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , 

प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

राजेन्द्र ग . भागवत , 
प्रभारी सचिव (विधि विधान ) , 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र 


अधिनियम क्रमांक २० . 


( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १२ मार्च २०१८ 
रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 


दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणा- या वर्षाच्या कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी विवक्षित 

रकमा देणे व त्यांचे विनियोजन करणे यांस अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी अधिनियम . 
ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व २०५ अन्वये, दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणा- या वर्षाच्या 
कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी रकमांचे विनियोजन करण्यासाठी विनियोजन अधिनियम संमत करून 
घेण्याकरिता व उक्त रकमांच्या प्रदानास अधिकृत मंजुरी देण्याच्या प्रयोजनाकरिता तरतूद करणे आवश्यक आहे ; त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 
या अधिनियमास , महाराष्ट्र ( पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०१८ , असे म्हणावे. 

संक्षिप्त नाव . 


१ . 


भाग चार - २८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च १२, २०१८ / फाल्गुन २१, शके १ ९ ३ ९ 


सन २०१७ 


२ . राज्याच्या एकत्रित निधीतून , दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणा- या वर्षात , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
२०१८ या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कामे व प्रयोजने यांच्या बाबतीतील कित्येक खर्च भागविण्यासाठी रकमा देतेवेळी यासोबत 
वित्तीय 

जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक नसतील इतक्या म्हणजे तीन हजार आठशे 
वर्षासाठी 

एकाहत्त्तर कोटी एकोणतीस लाख एकवीस हजार रुपये एवढी एकूण बेरीज होणा- या रकमा देता येतील व त्यांचा विनियोग 


राज्याच्या 


एकत्रित करता येईल . 


निधीतून 

रुपये 


३८,७१,२ ९, २१,००० 

काढणे. 


विनियोजन . ३ . या अधिनियमाद्वारे, राज्याच्या एकत्रित निधीतून ज्या रकमा देण्यासाठी व त्यांचा विनियोग करण्यासाठी अधिकृत 

मंजुरी देण्यात आलेली आहे, त्या रकमांचा विनियोग दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणा- या वर्षात अनुसूचीत दर्शविलेली 
कामे व प्रयोजने यांकरिता करण्यात येईल . 


भाग चार - २८-२ 


अनुसूची (कलमे२व३पहा) 


अनुदानाचा 
किंवाइतर 
विनियोजनाचा 


कामवप्रयोजन 


लेखाशीर्ष 


एकूण 


विधानसभेने 

एकत्रितनिधीवर मतदेऊनमंजूर 

भारितकेलेल्या केलेल्यारकमांपेक्षा 

रकमांपेक्षा 
अधिकनसतीलअशारकमा 

(४) 


अनुक्रमांक 


(२) 


(३) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


ए-महसुलीलेख्यावरीलखर्च 


सामान्यप्रशासनविभाग 


ए-४ 


२०५२,सेक्रेटरिएट-सर्वसाधारणसेवा 


१,००० 


... 


१,००० 


सेक्रेटरिएटआणिसंकीर्ण सर्वसाधारणसेवा 


२०५९,सार्वजनिकबांधकामे 


२०७०,इतरप्रशासनिकसेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १२, २०१८ / फाल्गुन २१, शके १९ ३९ 


२०७५,संकीर्णसर्वसाधारणसेवा 


एकूण-सामान्यप्रशासनविभाग 


१,००० 


१,००० 


गृहविभाग 


बी 
-१पोलीस 
प्रशासन 


२०१४,न्यायदान 


७,००० 


१,१४,५१,००० 


१,१४,५८,००० 


२०५५,पोलीस 


२०७०,इतरप्रशासनिकसेवा 


एकूण-गृहविभाग 


७,००० 


१,१४,५१,००० 


१,१४,५८,००० 


महसूलववनविभाग 


३,००० 


... 


३,००० 


सी-२मुद्रांकवनोंदणी सी-५इतरसामाजिकसेवा 


१४,३५,०१,००० 


... 


१४,३५,०१,००० 


२०३०,मुद्रांकवनोंदणी २२१७,नगरविकास २२२५,अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती,इतरमागासवर्ग 

वअल्पसंख्याकयांचेकल्याण 


R 


अनुसूची 
- 
चालू 


(१) 


(२) 


(३) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


२२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याण २२५०,इतरसामाजिकसेवा 


१४,३५,०४,००० 


१४,३५,०४,००० 


एकूण-महसूलववनविभाग कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसायविकासवमत्स्यव्यवसायविभाग 

२४०१,पीकसंवर्धन 


डी-३कृषिसेवा 


५,००० 


... 


५,००० 


५,००० 


... 


५,००० 


डी 
-४ 
पशुसंवर्धन 
डी 
-६मत्स्यव्यवसाय 


२१,२७,५१,००० 


... 


२१,२७,५१,००० 


२४०२,मृदवजलसंधारण २४१५,कृषिविषयकसंशोधनवशिक्षण २४०३,पशुसंवर्धन २४०५,मत्स्यव्यवसाय एकूण-कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसायविकासव 

मत्स्यव्यवसायविभाग वित्तविभाग २०४८,ऋणकमीकरणेकिंवाऋणप्रतिबंधनयांसाठी 


२१,२७,६१,००० 


... 


२१,२७,६१,००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च १२ , २०१८ / फाल्गुन २१ , शके १९ ३९ 


जी-३ 


व्याजप्रदानेवऋणसेवा 


... 


२१,२९,५९,३१,००० 


२१,२९,५९,३१,००० 


विनियोजन 


२०४९,व्याजप्रदान 


एकूण-वित्तविभाग 


... 


२१,२९,५९,३१,००० 


२१,२९,५९,३१,००० 


विधिवन्यायविभाग 


जे-१ 


न्यायदान 


२०१४,न्यायदान 


१०,००० 


४,००० 


१४,००० 


१०,००० 


४,००० 


१४,००० 


एकूण-विधिवन्यायविभाग ग्रामविकासवजलसंधारणविकासविभाग 


एल-३ग्रामविकासकार्यक्रम 


२०५९,सार्वजनिकबांधकामे 


१,००० 


१,००० 


२२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याण 


२४०२,मृदवजलसंधारण 


२४१५,कृषिविषयकसंशोधनवशिक्षण 


भाग चार - २८-२अ 


२५०१,ग्रामविकासासाठीविशेषकार्यक्रम 


२५०५,ग्रामीणरोजगार 


२५१५,इतरग्रामीणविकासकार्यक्रम 


२७०२,लहानपाटबंधारे 


२८१०,नवीनवनवीकरणीयऊर्जा 


३०५४,मार्गवपूल 

एकूण-ग्रामविकासवजलसंधारणविकासविभाग अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभाग 


१,००० 


१,००० 


एम-२अन्न,साठवणववखार 


२४०८,अन्न,साठवणववखार 


... 


१,८८,२८,९९,००० 


१,८८,२८,९९,००० १,८८,२८,९९,००० 


एकूण-अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभाग 


१,८८,२८,९९,००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च १२, २०१८ / फाल्गुन २१ , शके १९ ३ ९ 


१,००० 


... 


१,००० 


१,००० 


... 


सामाजिकन्यायवविशेषसहाय्यविभाग एन-३अनुसूचितजाती,अनुसूचित २२२५,अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती,इतरमागासवर्ग जमाती,इतरमागासवर्गव 

वअल्पसंख्याकयांचेकल्याण अल्पसंख्याकयांचेकल्याण२२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याण 

एकूण-सामाजिकन्यायवविशेषसहाय्यविभाग 

आदिवासीविकासविभाग टी-५जनजातिक्षेत्रविकास 

२२०२,सर्वसाधारणशिक्षण उपयोजनेवरीलमहसुलीखर्च 

२२०३,तंत्रशिक्षण २२०४,क्रीडास्पर्धा २२१०,वैद्यकीयसेवावसार्वजनिकआरोग्य. २२११,कुटुंबकल्याण २२१५,पाणीपुरवठावस्वच्छता २२१७,नगरविकास 


१,००० 


२,००० 


... 


२,००० 


अनुसूची 
- 
चालू 


(१) 


(२) 


(३) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


२२२०,माहितीवप्रसिद्धी २२२५,अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती,इतरमागासवर्ग 

वअल्पसंख्याकयांचेकल्याण 


२२३०,कामगारवसेवायोजन 


२२३५ 
, 
सामाजिक 
सुरक्षा 
व 
कल्याण 


२२३६,पोषणआहार 


२४०१,पीकसंवर्धन 


२४०२,मृदवजलसंधारण २४०३,पशुसंवर्धन 


२४०५,मत्स्यव्यवसाय २४०६,वनीकरणववन्यजीवन 


२४२५,सहकार २४३५,इतरकृषिविषयककार्यक्रम २५०१,ग्रामविकासासाठीविशेषकार्यक्रम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १२ , २०१८ / फाल्गुन २१, शके १९ ३ ९ 


२५०५,ग्रामीणरोजगार २७०२,लहानपाटबंधारे २८०१,वीज २८१०,नवीनवनवीकरणीयऊर्जा 


२८५१ 
, 
ग्रामोद्योग 
व 
लघुउद्योग 


२८५२,उद्योग 


३०५४,मार्गवपूल 


३०५५,मार्गपरिवहन 


एकूण-आदिवासीविकासविभाग 


२,००० 


... 


२,००० 


उच्चवतंत्रशिक्षणविभाग 


डब्ल्यू-२सर्वसाधारणशिक्षण 


२२०२,सर्वसाधारणशिक्षण 


४,२९,९१,९०,००० 


४,२९,९१,९०,००० 


एकूण-उच्चवतंत्रशिक्षणविभाग 


४,२९,९१,९०,००० 


४,२९,९१,९०,००० 


महिलावबालविकासविभाग 


एक्स-१सामाजिकसुरक्षाव 


१,२०,७१,४५,००० 


... 


१,२०,७१,४५,००० 


पोषण आहार. 


२२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याण २२३६,पोषणआहार 

एकूण-महिलावबालविकासविभाग 


१,२०,७१,४५,००० 


... 


१,२०,७१,४५,००० 


वाय-२पाणीपुरवठावस्वच्छता 


१,००० 


... 


१,००० 


पाणीपुरवठावस्वच्छताविभाग २२१५,पाणीपुरवठावस्वच्छता 

एकूण-पाणीपुरवठावस्वच्छताविभाग एकूण-ए-महसुलीलेख्यावरीलखर्च 


१,००० 


१,००० 


७,७४,५५,२२,००० 


२१,३०,७३,८६,००० 


२९,०५,२९,०८,००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १२, २०१८ / फाल्गुन २१, शके १९ ३ ९ 


बी-भांडवलीलेख्यावरीलखर्च 


गृहविभाग 


१,००० 


... 


१,००० 


बी-१०आर्थिकसेवांवरीलभांडवली 

खर्च. 


४०५५,पोलिसांवरीलभांडवलीखर्च ४०७०,इतरप्रशासनिकसेवांवरीलभांडवलीखर्च ५००२,भारतीयरेल्वेयांवरीलभांडवलीखर्च 

(व्यावसायिकमार्ग). ५०५५,मार्गपरिवहनयांवरीलभांडवलीखर्च 


एकूण-गृह 

विभाग 


१,००० 


१,००० 


७ 


८ 


अनुसूची 
- 
समाप्त 
. 


(१) 


(२) 


(३) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


वित्तविभाग 


९,६५,९९,७२,००० 


९,६५,९९,७२,००० 


६००४, 


९,६५,९९,७२,००० 


९,६५,९९,७२,००० 


२,००० 


२,००० 


२,००० 


... 


२,००० 


जी-९सार्वजनिककर्जेव 

६००३,राज्यशासनाचेदेशांतर्गतऋण आंतरराज्यीयतडजोड. 

केंद्र सरकारकडून 

कर्जेवआगाऊरकमा ७८१०,आंतरराज्यीयतडजोड 

एकूण-वित्तविभाग सार्वजनिकबांधकामविभाग एच-७सामाजिकसेवाआणिआर्थिक४०५५,पोलिसांवरीलभांडवलीखर्च सेवायावरीलभांडवलीखर्च.४२१६,गृहनिर्माणावरीलभांडवलीखर्च 

४७११,पूरनियंत्रणप्रकल्पांवरीलभांडवलीखर्च 

५०५४,मार्गवपूलयांवरीलभांडवलीखर्च एच-८सार्वजनिकबांधकामेआणि ४०५९,सार्वजनिकबांधकामावरीलभांडवलीखर्च 

प्रशासकीयवकार्यचालन४२०२,शिक्षण,क्रीडा,कलावसंस्कृतीयांवरील इमारतीयावरीलभांडवलीखर्च. भांडवलीखर्च. 

४२१०,वैद्यकीयसेवावसार्वजनिकआरोग्ययांवरील 

भांडवलीखर्च ४२१७,नगरविकासावरीलभांडवलीखर्च ४२२५,अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती,इतरमागासवर्ग 

वअल्पसंख्याकयांचेकल्याणयावरीलभांडवलीखर्च. ४२३५,सामाजिकसुरक्षावकल्याणयांवरीलभांडवलीखर्च ४२५०,इतरसामाजिकसेवायांवरीलभांडवलीखर्च ४४०५,मत्स्यव्यवसायावरीलभांडवलीखर्च 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १२, २०१८ / फाल्गुन २१, शके १९ ३९ 


एकूण-सार्वजनिकबांधकामविभाग 


४,००० 


... 


४,००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १२, २०१८ / फाल्गुन २१ , शके १९ ३ ९ 


९ 


३६,००० 


३६,००० 


९,६६,००,१३,००० 


३८,७१,२९,२१,००० 


... 


९,६५,९९,७२,००० 


३०,९६,७३,५८,००० 


३६,००० 


३६,००० 


४१,००० 


७,७४,५५,६३,००० 


एकूणबेरीज 


एकूण-बी-भांडवलीलेख्यावरीलखर्च 


एकूण-आदिवासीविकासविभाग६२२५,अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमाती,इतरमागासवर्ग 

वअल्पसंख्याकयांच्याकल्याणासाठीकर्जे. 

आदिवासीविकासविभाग 
टी 
-११ 
अनुसूचित 
जाती 
, 
अनुसूचित 

जमाती,इतरमागासवर्गव अल्पसंख्याकयांच्याकल्याणासाठी कजे. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


